महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा पालक सचिव 


यांच्या नेमणूकीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जिपास १४२०/प्र.क्र.२/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक क्रमांक जिपास १४२०/प्र.क्र. २/१८ अ, दि.५.६.२०२० 
2) शासन परिपत्रक क्रमांक जिपास १४२०/प्र.क्र. २/१८ अ, दि.१६.४.२०२१. 
शासन परिपत्रक:- 


संदर्भाधीन परिपत्रकांन्वये जिल्हयांच्या पालक सचिवपदी नियुक्त्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात 
आले होते. आता सदर शासन परिपत्रकात अंशत: बदल करून खालील नमूद जिल्ह्यांच्या पालक सचिवपदी 
पुढीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव पालक सचिव 
. | | परभणी aH fet कपूर, अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग. 
२. ।वर्धा श्री. अनुपकुमार यादव, सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग. 


२. उर्वरित जिल्ह्यांच्या पालक सचिवपदी करण्यात आलेल्या नेमणूका यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन परिपत्रकाप्रमाणेच कायम राहतील. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०१०६१६२५२२६६०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने, SON ATH य जल 


ADMI 
4. 


'80a47cec5943a1c3c73ea9Saf05344 1 8cf92d 


2, 
789831881 EDESSB0D82CB9991539D 1BD33, 
C6F8A64931D9194DSE2CBDCF56, cn=SOMNATH NAMDEO 


Date: 2023.01.06 16:29:06 +05'30! 


(सो.ना. बागुल) 


सह सचिव (प्र.सु.व र.व का.) 
Wa: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (4 प्रती), 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


५. मा.उपसभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपाअ १४२०/प्र.क्र.२/१८-अ 


२५. 


२८. 
२९. 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ४०००३८. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३-ओ, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई ४००००४. 
भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे) 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

निवड नस्ती (का.१८३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


